राज्यातील दुष्काळग्रस्तांसाठी राज्यातील सर्व 
राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या माहे जून २०१९ च्या 
वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता 
निधीमध्ये देणगी म्हणून उपलब्ध करुन देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-१११९/प्र.क्र.१९५ /१६-अ. 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: २१ जून, २०१९ 


संदर्भ : सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण १११९/प्र.क्र.१९५/१६ अ,दि.२०.६.२०१९ 


उपरोक्त संदर्भाधिन परिपत्रकातील परिच्छेद ३ (चार) मध्ये नमूद मुख्यमंत्री सहायता निधी बँक 
खात्याचा तपश्ील- 
मुख्यमंत्री सहायता निधी, Chief Minister's Relief Fund 
बचत खाते क्रमांक १०९७२४३३७५१ Saving Account No. १०९७२४३३७५१ 
स्टेट बँक ऑफ इंडिया, State Bank of India 


मुंबई मेन ब्रँच, फोर्ट, मुंबई-४०० 009, 
ब्रँच कोड-००३००, 
IFS Code : 98॥१००००३०० 


Mumbai Main Branch, 
Fort, Mumbai-800 009, 
Branch Code- 00300, 
IFS Code : SBINC000300 


ऐवजी 


मुख्यमंत्री सहायता निधी, जलयुक्‍त शिवार, 
बचत खाते क्रमांक ३५१४६५६०८९७ 

स्टेट बँक ऑफ इंडिया, 

मुंबई मेन ब्रँच, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 

ब्रँच कोड-००३००, 

IFS Code : SBIN0000300 


Chief Minister's Relief Fund, Jalayukta Shivar, 
Saving Account No. 35146560897 

State Bank of India 

Mumbai Main Branch, 

Fort, Mumbai-800 009, 

Branch Code- 00300, 

IFS Code : SBINC000300 


असा वाचण्यात यावा. 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०६२११७००१५७९०७ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Digitally signed by SHIVAJI RAGHUNATH 09000 
DN: c=IN, st=Mahari 


shtra, 
25.4.2 Ja2e19d25d8a33b/92aacc08f1abf37c100141f30d445bb4f9eafSacb6 
S H IVAJ | RAG H U NATH DA U N D e718, pi ‘ode=400032, street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=e08a9964fa88914fd0b0956696e822b221982cc926ec215f4b3ac3 
db9582d97e, ou=NA, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=SHIVAJI 
RAGHUNATH DAUND. 
Date: 2019.06.21 17:32:13 +05'30° 


(शिवाजी दौंड) 
सचिव (सा.वि.स.), सामान्य प्रशासन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


१. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-१११९/प्र.क्र.१९५/१६-अ 


२. सर्व सन्माननीय विधानपरिषद/विधानसभा व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

३. मा. राज्यपालांचे सचिव, मलबार हिल, राजभवन, मुंबई-४०० ०३५. 

४. मा. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

५. सर्व मा. मंत्री /मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

६. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७. शासनाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

८. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान परिषद), विधानभवन, मुंबई-४०० ०३२. 

९. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधान सभा), विधानभवन, मुंबई-४०० ०३२. 

१०. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई- ४०० ०३२. 

११. सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई-४०० ०३२. 

१२. उप सचिव (आस्थापना) ,सर्व मंत्रालयीन विभाग 

१३. सर्व विभागीय आयुक्‍्त/सर्व जिल्हाधिकारी. 

१४. प्रबंधक, उच्च न्यायालय ( मूळ न्याय शाखा), मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 

१५. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल A, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 

१६. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 

१७. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई. 

१८. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१९. सरकारी वकील, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा व अपील शाखा, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 

२०. सरकारी वकील, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर. 

२१. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

२२.महाळलेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

२३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
त्यांना विनंती की, प्रस्तुत शासन परिपत्रकास प्रसिध्दी देण्याबात आव्यक कार्यवाही 
करण्यात यावी. 

२४. सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्‍त. 

२५. सर्व मुख्याधिकारी, नगरपरिषदा/नगरपालिका. 

२६. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

२७. ग्रंथपाल, विधीमंडळ ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानभवन, मुंबई (१० प्रती), 

२८.राज्यातील सर्व महामंडळे , मंडळे आणि सार्वजनिक उपक्रम यांचे व्यवस्थापकीय संचालक. 

२९. सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची मध्यवर्ती कार्यालये, महाराष्ट्र राज्य. 

३०. निवड नस्ती, कार्या.१६-अ, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


४ 


KKEKKKKKKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


